अग्निशमन आपत्कालिन सेवांचे बळकटीकरण 
करण्यासाठी महाराष्ट्र अग्निसुरक्षा अभियान 
योजनेंतर्गत निधी मंजूर करण्याबाबत. 
उमरखेड नगरपरिषद जि.यवतमाळ. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- अशञसे-२०१९/प्र.क्र.०१/नवि-०४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-३१ जानेवारी,२०१९ 
संदर्भ :- 

१ शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र.अशास-४०७/३६०/प्र.क्र.२११/नवि-२०, दिनांक ३१ 

ऑगस्ट,२००९. 
२) महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.मअसे/३२-क/२०१८/१५१०, 

दि.३.१०.२०१८. 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील ड-वर्ग महानगरपालिका/नगरपरिषदा तसेच नगरपंचायती यांच्या अग्निशमन 
सेवेतील तूट भरून काढण्याकरिता व राज्यातील अग्निशमन सेवेचे सक्षमीकरण करण्याकरिता विविध 
आव्यक उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने दि.३१.०८.२००९ रोजी महाराष्ट्र अग्निसुरक्षा अग्निसुरक्षा 
अभियान राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या 
सूत्राप्रमाणे (“ड”वर्ग महानगरपालिकांसाठी ३५ % शासन हिस्सा, “अ” वर्ग नगरपरिषदांसाठी ५०% 
शासन हिस्सा, “ब” वर्ग नगरपरिषदांसाठी ७०% शासन हिस्सा, तसेच “क” वर्ग नगरपरिषदांसाठी 
८०% शासन हिस्सा ) अनुदान देण्यासाठी संबंधित नगरपरिषदांकडून प्राप्त सविस्तर प्रकल्प 
अहवालांच्या छाननीअंती अनुदान वितरित करण्यात येते. आता उपरोक्त संदर्भ क्र. (२) अन्वये 
PASH AERTS Sa सेवा संचालनालय, यांनी शिफारस केल्यानुसार उमरखेड नगरपरिषद 
जि.यवतमाळ यांचा महाराष्ट्र अग्निसुरक्षा अभियानांतर्गत (प्राथम्य क्र.३) समावेश करून त्यांच्या शासन 
हिऱ्ड्याची रक्‍कम वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


संचालक, महाराष्ट्र अग्निडामन सेवा यांनी संदर्भ क्र.२ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास 
अनुसरून महाराष्ट्र अग्निसुरक्षा अभियानांतर्गत उमरखेड नगरपरिषद जि.यवतमाळ यांचा महाराष्ट्र 


शासन निर्णय क्रमांक :- अडठासे-२०१९/प्र.क्र.०१/नवि-०४ 


अग्निसुरक्षांतर्गत (प्राथम्य -३) समावेश करून, त्यांना १ अग्निशमन केंद्र बांधण्यास मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


०२. महाराष्ट्र अग्निसुरक्षा अभियांनातर्गत मुख्याधिकारी, उमरखेड नगरपरिषद जि.यवतमाळ यांनी 
अग्निशमन केंद्राचे बांधकामाचे रू.९९,२७,०००/- (रूपये नव्याण्णव लाख सतावीस हजार फक्त) 
इतक्या रक्कमेचे अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता,बांधकाम विभाग विभाग,पुसद यांच्याकडून तांत्रिक 
मान्यता घेऊन सादर केले आहे. 


०३. १ SRA केंद्राच्या इमारतीचे बांधकामाकरीता रू.४०,००,०००/- (रूपये चाळीस लाख 
मात्र) इतक्या रक्‍कमेस खालील अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


अ) सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करत असताना शासन निर्णय ,सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
क्र.बीडीजी २०१४/प्र.क्र.९६/इमा.३, दि.८.७.२०१४ मधील कार्यपध्दतीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

ब) काम सुरू करण्यापूर्वी अंदाजपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभाग व प्रशासकीय विभागाने सक्षम 
अधिकारी यांच्याकडून साक्षांकित करून घ्यावे. 

क) काम सूरू करण्यापूर्वी मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाझास वास्तूविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच 
काम सूरू करावे. 

ड) ढोबळ स्वरूपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक/दरपत्रके 
मंजूर करूनच काम हाती घ्यावे. 

इ) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दि.१०.०१.२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानूसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


०४. महाराष्ट्र अग्निसुरक्षा अभियानातील प्राथम्य-१ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या उमरखेड 
नगरपरिषद जि.यवतमाळ करीता १ अग्निशमन केंद्र याकरिता एकूण रू.५०.०० लक्ष इतका खर्च 
अनुज्ञेय आहे. त्यापैकी शासन अनुदानाची रक्‍कम रू.४०,००,०००/- (अक्षरी रुपये चाळीस GR मात्र) 
इतकी रक्‍कम १ अग्निहामन केंद्र याकरिता तसेच सदर निधीचा विनियोग पूर्णत: झाल्याबाबतची 
उपयोतगिता प्रमाणपत्रे सादर करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


०५. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन 
संचालनालय यांना नियंत्रक अधिकारी तसेच संबंधित सहायक संचालक, नगरपरिषद प्रशासन 
संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निधी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक :- अडठासे-२०१९/प्र.क्र.०१/नवि-०४ 


आहरीत करुन संबधीत मुख्याधिकारी,यांना वितरित करुन अनुपालन अहवाळ शासनास सादर 
करण्यात यावा. 


०६. सदर कामासाठी येणारा खर्च “एफ-२, २२१७, नगर विकास, १९२, नगरपरिषदांना सहाय्य, 
(००)(५३) राज्यातील नगरपरिषदांना अग्निशमन सेवा व आणीबाणीच्या सेवांच्या बळकटीकरणासाठी 
सहाय (२२१७ ३२१५) ३१, सहाय्यक अनुदान (वेनतेतर)” या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध करून देण्यात 
आलेल्या सन २०१८-१९ च्या मंजूर अनुदानमधून भागविण्यात यावा. 


०७. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग- 
२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ वित्तीय अधिकार विनियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग- 
पाच, अ.क्र.१ महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अन्वये प्रशासनिक 
विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शाकतींचा वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०८. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.२ 
एप्रिल, २०१८ अन्वये या विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात तसेच सदर परिपत्रकातील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून मुक्‍त करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकातील परिच्छेद ७ मधील तसेच 
परिशिष्टातील अ.क्र.८मधील तपासणीसुचीतील अ.क्र.१ ते १० मधील लागू असलेल्या अटी व शर्तीची 
पुर्तता होत असल्याचे प्रमाणीत करण्यात येत आहे. 


०९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९०२०२०९५४२०१२२५ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sharad 


Sharad दा 
Ki rwa | e Date: ben Depa mam 


+05'30' 


(शरद किरवले) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
२) मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक :- अडठासे-२०१९/प्र.क्र.०१/नवि-०४ 


४) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
4) प्रधान सचिव-१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६) प्रधान सचिव-२, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर 
) 
) 


८) महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र , मुंबई/ नागपूर 

९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११) संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई 

१२) अग्निशमन सल्लागार, महाराष्ट्र शासन, सांताक्रुझ (पुर्व), मुंबई 

१३) आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय,वरळी, मुंबई. यांना विनंती 
करण्यात येते की, सदर निधी मुख्याधिकारी, उमरखेड नगरपरिषद जि.यवतमाळ यांना वितरित 
करुन अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 

१४) मुख्याधिकारी, उमरखेड नगरपरिषद जि.यवतमाळ 

१५) कक्ष अधिकारी (व्यय-३) / (अथसंकल्प-१६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६) निवडनस्ती, (नवि-०४), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


